नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५६/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ जुले, २०२४. 


वाचा :- नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३०(१)/का.१४११, दिनांक २१/०६/२०२४. 


प्रस्तावना:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत विकास कामांसाठी 
रु.५०.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील एकूण 
रु.११.०५ कोटी रकमेच्या ठराविक अनुक्रमांक मध्ये नमूद मंजूर विकासकामांच्या नावामध्ये अंशत: बदल करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्‍त वाचा येथील शासननिर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील खालील अनुक्रमांकामध्ये नमूद मंजूर 
विकासकामांच्या नावामध्ये खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे अंशत: बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


(र. लक्ष) 
अ.क्र | शा. नि. मधील कामाचे प्रस्तावित नाव रक्‍्कमरु 
कामाचा 
अनुक्रमांक 

हिं ७ ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील प्र.क्र. "३२" ब मधील कौसा चौकी ते ४०.०० 
मदिना मंझिलपर्यंत गटार बनविणे 

२ ८ ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील प्र.क्र. "३२" "ब" मधील कौसा ९०.०० 
टीएमसी छशाळेकडे जाणारा रस्ता बनविणे 

३ ॥ | १ प्रभाग क्र.३२ "ड" मधील वफा पार्क पी ay परिसरात सी सी पायवाट २५.०० 
तयार करणे 

8 १७ प्रभाग क्र. 33 "अ" मध्ये सिमबियोसीस शाळा ते साहील सेफ १००.०० 
मंजिलपर्यंत यू.टी डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ता तयार करणे 

षु २१ प्रभाग क्र.३३ "अ" मध्ये बावाजीर पार्क प्रिन्स पॅलेस पर्यंत नाला १३०.०० 
बांधणे. 

६ ३५ मुंब्रा प्रभाग समिती अंतर्गत प्र.क्र. ३० "ब" मध्ये सेंटर पब्लिक स्कूल ५०.०० 
परिसरात काँक्रीटीकरण करणे. 

9 ३६ मुंब्रा प्रभाग समिती अंतर्गत प्र.क्र. ३० "ब" मध्ये साबेरा महल व डोंगरे ५०.०० 
नगर परिसरात काँक्रीटीकरण करणे. 

८ ३९ प्रभाग क्र.३१ मधील सम्राटनगर मध्ये शौचालय लगत आरोग्य केंद्र १००.०० 
उभारणे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५६/का-१४११, 


९ ४० प्रभाग क्र. ३० "क" मधील व्हिजन, साहिल, जीनत, समीर, गुलाब ५०.०० 

अपार्टमेंट परिसरात गटार व पायवाट करणे. 

ति ० ४१ प्रभाग क्र. ३० "क" मधील बैतुन्नसर, सायली, वफा कॉम्प्लेक्स ५०.०० 
परिसरात गटार व पायवाट करणे 

i. q ४४ प्रभाग क्र.3० "क" मधील योगी PISA, बॉम्बे केबल, अरकम ५०.०० 
मस्जिद परिसरात गटार व पायवाट करणे. 

१२ ४६ प्रभाग क्र. २६ "अ" मधील मुंब्रा CCA ते शाहू नगर पर्यंत झोपडपट्टी ५०.०० 
परिसरात काँक्रीटीकरण करणे, 

१३ ४७ प्रभाग क्र. २६ "अ" मधील मुंब्रा स्टेडनसमोरीळ जामा मस्जिद ५०.०० 
परिसरात गटर व काँक्रीटीकरण करणे. 

१४ 4G प्रभाग क्र. २६ "S" मधील महावीर कंपाऊंड परिसरात काक्रोटीकरण ५०.०० 
करणे व इतर स्थापत्य कामे करणे. 

१५ ५६ प्रभाग क्र. २६ "ड" मधीळ जीवन बाग येथील सलमान टॉवर लगत ५०.०० 
काँक्रीटीकरण करणे. 

१६ 4g प्रभाग क्र. २६ "S" मधील रेतीबंदर येथे खंडोबा मंदिराचे जिर्णोध्दार २५.०० 
करणे. 

१७ ६५ दिवा प्रभाग समिती अंतर्गत अल्मास कॉलनी, वफा कॉम्प्लेक्स येथे २५.०० 
ओपन जिम तयार करणे. 

१८ ८१ प्रभाग क्र.३१ "ब" मधील सिध्दार्थनगर येथील समाज मंदिराची ७५.०० 
पुर्नबांधणी आणि शेडचे काम करणे. 

१९ ८३ प्रभाग क्र.३१ "ब" मधील हनुमान नगर येथील समाज मंदिराची ४५.०० 
पुर्नबांधणी करणे. 

एकूण ११०५.०० 


२. या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१९१७४३१०९११६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


CHARUSHILA DEVENDRA © 
CHAUDHARI 


(चारुझीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 
२. महानगरपालिका आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 
३. जिल्हाधिकारी, ठाणे, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५६/का-१४११, 


४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


